प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन २०१५- 
१६ ते सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात प्रशासकीय 
मंजुरी दिलेल्या जिल्हास्तरावरील कामांना उर्वरित 
/ स्पिलओव्हरची (Spillover) रक्‍कम सन २०२३- 
२४ मध्ये वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २० फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस 
२०१०/०८/प्र.क्र.४६३/पर्यटन, दि.०४.११.२०१०. 
2) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र..४०/अर्थ-३, 
दि.१२.०४.२०२३. 
३) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस 
२०२३/०९/प्र.क्र.४१३/पर्यटन, दि.१२.०१.२०२४. 


शासन निर्णय: 

पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत 
सन २०१५-१६ ते सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या खाळील कामांना सन 
२०२३-२४ या वर्षासाठी स्तंभ क्र-१ मध्ये नमूद केलेल्या जिल्हयातील जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळाशी संबंधित कामांसाठी स्तंभ क्र-५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रुपये ६६२३.२१७ 
लक्ष (अक्षरी रुपये सहासष्ट कोटी तेवीस लक्ष एकवीस हजार सातशे फक्त) इतकी रक्‍कम वितरीत 
करण्यास संदर्भाधिन क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली मान्यता अधिक्रमित करुन 
खालीलप्रमाणे सुधारीत मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्षात) 
दां Bick सन २०२ ती v 
प्रशासकिय वितरीत मध्ये वितरीत 
अ.क्र./ जिल्हा कामें मान्यता भी निधी करावयाची 
रक्‍कम 
aa Q 3 रॅ ष्‌ 
सन २०१५-१६ 
१) जळगाव | मोजे शेंदूर्णी ता. जामनेर, 
जिल्हा जळगाव 
श्री गुरुदत्त बनदेव मंदिर 
* येथील परिसर विकास 
(Centage Charges व 
Insurance वगळून) 
१ सभामंडप ७०.२० 
२ रेस्टॉरंट, स्त्री, पुरुष nee 
प्रसाधानगृह ; 
3 विश्रांती गृह स्त्री, पुरुष २१.२९ ee 34 
डु कंपाऊड वॉल २४.९८ 
ष्‌ पेव्हींग ब्लॉक १६.१२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


G रिटेनिंग बॉल ७.१९ 
७ प्रवेशव्दाराचे बांधकाम ढु 
, १२.०० 
(SlabDrain) 
८ डिमॉलेशन १.५० 
९ माहिती फलक १.५० 
११ वद्युतीकरण (अंतर्गत, नला 
बाहय) ११% 
१२ पाणी GLAST ब जल 
FRU > 
१३ Construction of 
; ७.५० 
(SlabDrain) 
By विज आकारणी जनरेटर सेट 
आणि रस्ता लाईट व 
एकूण २४९.७२ १६४.०० ४२.८६ 
२ श्री मनुभव दत्त मंदिर ae 
परिसर विकास (Centage 
Charges व Insurance 
वगळून) 
सभामंडप १०१.४२ 
रेस्टॉरंट, स्त्री, पुरुष 
प्रसाधानगृह कि ९७.७९ 
प्रसाधानगृह 
३ कंपाऊड वॉल २४.२४ 
डु गटर बांधकाम १४.७५ 
ष्‌ पेव्हींग ब्लॉक ७.९८ 
: alee ऱ्य १५६.६० ७०.७२५ 
टं वद्युतीकरण (अंतर्गत, ह) 
बाहय) ११% 
९ पाणी पुरवठा ब जल 
FRU ae 
१० विज आकारणी जनरेटर सेट 
20,00 
आणि रस्ता लाईट 
एकूण | 2.0% १५६.६० ७० .७२५ 
३ श्री आठवडे बाजार मंदिर 
येथील कामे (९ entage 
Charges वब Insurance 
वगळून) 
१) मंदिर -१ 
१ सभामंडप ६३.२३ 
२ Construction of R.C.C UY.02 : 
Pile Compound wall १८६.२२ २५.१९ 
3 R.C.C Compound wall १२.४६ 
Construction of C C 
. nee ३.१६ 


पृष्ठ ४१ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


4 गटर बांधकाम ३.३८ 
& पेव्हींग ब्लॉक २४.०१ 
एकूण १६१.२६ 
2) मंदिर -२ 
4 R.C.C Compound wall १२.२८ 
२ य. of CC ०.८३ 
३ गटर बांधकाम ३.४४ 
डु पेव्हींग ब्लॉक ३.११ 
'एकूण २०.७६ 
३) मंदिर -3 
Q Water Tank १०.८२ 
२ R.C.C Compound wall १०.७३ 
3 ae of CC ०.८३ 
डु गटर बांधकाम ०.८९ 
ष्‌ पेव्हींग ब्लॉक ६.३१ 
'एकूण २९.५८ 
¥) डिमॉलेशन १.०० 
प) माहिती फलक २.०० 
६) पाकांग ऑफिस रुम ४.०० 
७) वद्यतीकरण (अंतर्गत, ह 
बाहय) ११% ; 
८) पाणी पुरबठा ब जल 
FRU a 
९) विज आकारणी जनरेटर सेट 
आणि रस्ता लाईट द 
'एकूण २५.११ 
एकूण LAY]  २३६.७१ १८६.३३ २५.१९ 
५) नागपूर । गोवारी येथे व 
सोदर्यीकरण वब जलतरण 
क्रिडा केंद्र यांचे बिकास करणे 
ता.कामठी 
Q Restaurant ६८.९७ 
२ Toilet Block १४.७७ 
र Landscaping 20,20 
2... oe २२.६८ ६१.२५२ ७२.५०४ 
ष्‌ Jetty ४२.७४ 
द्‌ Boats २८.७४ 
\9 Architecture/Consultan ७.९६ 
cy 4% 
एकूण २०६.२६ ६१.२५२ ७२.५०४ 


पृष्ठ ४१ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


'एकूण सन २०१५-१६ ९९०.७४ ५६८.१८२ २१९१.२७९ 
सन २०२३-२४ 
प्रशासकिय पुर्वी वितरीत मध्ये वितरीत 
अ.क्र./ जिल्हा कामे मान्यता निधी करावयाची 
रक्‍कम 
सन २०१६-१७ 
१) निघोज ते निघोज कुंड 
अहमदनगर «| पर्यटक विकास 
g स्वच्छता गृह १३.५७ 
२ पॅगोडा हाऊस ५.१८ 
३ आप्रोच रोड २९.०७ 
शू रेलिंग २२.२५ 
ष्‌ घाट दुरुस्त ६.९५ : 
४५. | 
द बाथरुम १३.६० nee es 
७ पदपथ व पुल बांधणे ४२.२० 
८ कमान ९.४५ 
९ ort | ४.८० 
१० ।आकस्मिता [| २.०० 
एकूण १५०.१७ ४५.०० ५२.५८५ 
2) श्री क्षेत्र देवगड ae 
अहमदनगर । यात्री निवासाचे बांधकाम 
१ दर्शनबारी 200,00 ६२.५० १८.७५ 
एकूण १००,०० ६२.५० १८.७५ 
श्री क्षेत्र खंडेश्वर देवस्थान 
कुसळंब ता. पाटोदा जि.बीड 
३) बीड ।या देवस्थानाला पर्यटन १३३.१३ ७०.०० ३१.५६५ 
विकास करण्याबाबत 
एकूण 333.23 ७०.०० २१.५६५ 
श्री काळभैरव मंदिर स 
४) मंदिर ता. परांडा जि. 
उस्मानाबाद । उस्मानाबाद येथील सस्त्याचे 
काम 
श्री काळभैरव मंदिर येथे रथ 
१ यात्रा मार्ग a अंतर्गत १०७.१२३ 
रस्त्याचे बांधकाम ६५.०० २५.८०५ 
२ हायमास्ट लॅम्प ७.०० 
३ कस्मिक खर्चे ४% ¥XC 
एकूण ११६.६१ ६५.०० २५.८०५ 


पृष्ठ ४१ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


'एकूण सन २०१६-१७) ४९९.९९ २४२.५० १२८.७०५ 
सन २०२३- 
अ.क्र. प्रशासकिय पुर्वी वितरीत so 
कामे वितरीत 
मान्यता निधी 
करावयाची 
रक्‍कम 
= ta २ 3 v ष्‌ 
सन २०१७-१८ 
१) पालघर | जव्हार क्य 
डेंगाचीमेट येथील पर्यटन 
विकास कामे 
g made येथील माथेरा 
डोंगराकडे जाणारा रस्तावर १४.५२ ९.३२ २.६० 
सार्वजनिक शौचालय बांधणे 
२) रायगड । रायगड जिल्हयातील विकास 
अलिबाग ।कामे 
g आक्षी येथे बंदिस्त गटार 
लाईन तयार करणे १९.९८ a ९.९९ 
२ आक्षी समुद्र किनाऱ्यावर 
सार्वजनिक शौचालय बांधणे ae 1 ९७ | कीत 
एकूण ३९.९६ शिळ: काक - 
३) धुळे । शिंदखेडा ४ q 
नदीकाठ परिसर 
सुशोभिकरण करणे 
(३) Re पूल कुंभारवाडा ते 2 
१ दत्त मंदिर पर्यंत ४५० मिटर 
लांबीचा ट्रीमिक्स कॉक्रोटी १२५.९७ 
रस्ता, गटार व पेव्हर फुटपाथ 
करणे 
२ .एस.टी. १२ % १५.११ 
३ कस्मिकता 3% ३.७७ 
१-1 य Preparation २.५१ 
& Technical sanction १९% १.२५ ae woe 
एकूण १४८.६१ 
(३) श्री. दत्त मंदिर ते जनता नगर 
२ पर्यंत ४५० मि लाबीचा 2 
ट्रोमिकस कॉक्रोटी रस्ता, Sr 
गटार व पेव्हर फुटपाथ करणे 
२ .एस.टी. १२ % १५.११ 
३ कस्मिकता 3% ३.७७ 


पृष्ठ ४१ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


चक व - 
; stiment Preparation २.५१ 
२% 
ष्‌ Technical sanction २१% १.२५ 
एकूण १४८.६१ 
(3) कुंभारवाडा ते जनता नगर 
३ पर्यंत एल.ई.डी.स्ट्रोट लाईट ४२.७१ 
पोल फिटिंगसह बसविणे 
२ एस.टी. १२% ५.२७ 
३ कस्मिकता 3% १.२८ 
4 Technical sanction २१% ०,४२३ 
एकूण ३ (१) ते(३) ४८४.३४ २२२.५४ १३०.९० 
४) जळगाव | लोहटार ता. पाचोरा, जि. 
जळगाव येथे चतुर्भुज 
नारायण मंदिर परिसर 
विकास कामे 
१ j पी.सी. रस्ता तयार 
१००.७८ 
करणे 
२ सभामंडप ३५.१० 
३ प्रसाधनगृह १०.५२ 
डु कस्मिकता ५% | 
= 0 2 ११९.२७ २४.६३ 
ष्‌ वाटर Supply 
४.५६ 
arrangement ९०% 
द केट्रकफिकेशन चार्जस 
११% ७.०१ 
७ विमा१% १.५१ 
एकूण|  १६८.५४ ११९.२७ २४.६३ 
प) श्री क्षेत्र खंडोबा देवस्थान, 
अहमदनगर | पिंपळगाव रोठा ता. पारनेर 
ee ता त्याल ८९८५ १.७० 
२ पेव्होग ब्लॉक बसविणे 2.23 ९.२३ शिक या 
३ मनीखाली पाणी साठवण 
टाकी (आ.सी.सी) तयार करणे. ca es ९७७ | व 
¥ ब्रोीक कंपाऊड वॉल बांधण ३५.१७ ee १७.५८५ 
ष्‌ पदपथ रस्ता कॉाँक्रटीकरण 
करणे (१.५ मी.) करणे क | eee ane 
द्‌ भंडारा टेकडी व टाकयाचा दरा 
कॉँक्रिटीच्या पायऱ्या बांधणे. नित शि me ek 
एकूण २२१.०० १०६.०० ५७.६२ 
६) पुणे | st देव देवस्थान पर्वती या 
पर्यटन तिर्थ क्षेत्राचा विकास 


पृष्ठ ४१ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


करण्याबाबत 
१ Miewing tower with ६३.९२ 
toilet 
२ Murals and __ statues 
showcasing _ peshwa’s ७५.०० 
history with landscape 
3 Lift २५.०० 
ड्ॅ Multi-purpose Hall | १७१.०० 2¥0.00 922 Lig 
ष्‌ Landscape surrounding 2 
a ७२.५० 
the parvati hill 
द Tollet (२ No.s) ८.१६ 
७ Sitting area २७.२२ 
c Add 2 % Contingencies १३.५६ 
९ Add ४ % Consultancy १८.०९ 
charges 
TET]  ४८३.७५ २४०.०० १२१.८७ 
७) जालना श्री क्षेत्र नांगरतास, ता. मंठा, 
जि. जालना येथील प्रादेशिक 
पर्यटन विकास आराखडा 
g संत निवास (फर्निचरसह) ६२.५१ 
२ टॉयलेट ब्लॉक ३९.३७ 
3 ee पेव्हर ब्लॉक शी 
डु भक्तासाठी शेड उभारणे ९७.२० 
रि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था १६.०० 
६ Wa. टी. १८% ४२.५२ cai pn 
७ PRAHA ५ % १९.६९ 
८ विद्युत व्यवस्था १० % २३.६२ 
ह पाणीपुरवठा व स्वच्छता १० ee 
% 
go वास्तुविशारद फो 20 % २३.६२ 
एकूण २३६१.४२ १६०.०० १००.७१ 
८) परभणी | मौजे जांभुळबेट जि. परभण 
येथील कामे 
g पालम-सोमेश्‍बर-जांभुळबेट 
रस्त्याची सुधारणा १/६०० ते ६०.०० ३७.०० ११.५० 
३/२७५ किमी 
९) नांदेड | नामदेव महाराज मठसंस्थान 
मोजे बारुळ, ता. कंधार येथे ३०.०० १०.०० १०.०० 
संभामंडप बांधकाम करणे 
१०) राळेगाव % तलाव- 


पृष्ठ ४१ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


यवतमाळ | उद्यान सुशोभिकरणासाटं 


निधी मंजुर करण्याबाबत 


१ तलावाचा विकास २८३.११ 
२ फुड कोर्ट आणि सिटी पाव॑ ८२.८० 
३ प्ल॑बिग aa आणि री 
Fountains २८९.९८ ५४.९९ 
1 Electrification २१.९५ 
& GST १८ % ७२.७६ 
द Add ४% Contingencies १६.२९ 


एकूण ४९९.९६ २३८९.९८ ५४.९९ 


११) व् श्री क्षेत्र रामगड ता. बं 
येथील पर्यटन विकास कामे 


१ ग्राम-२०६ ते रामगड रस्त्य 


सुधारणा करणे कि.मी.१.०० २८.०० 


२ रामगड येथे भक्त निवास 
बांधणे 
३ विविध विकास कामे (स 
दिवे) 20,00 
शू रामगड येथे १२ मारुतीस सिमेंट 
कॉक्रिट रस्ता ब नाली बांधणे 
कि.मी.०/०० ते ०/१९०० (भाग- 
१) 
u रामगड येथे १२ मारुतीस सिमे 
कॉक्रिट रस्ता ब नाली बांधणे 
कि.मी.०/१०० ते ०/२०० (भाग- 
२) 
& रामगड येथे १२ मारुतीस सिमेंट 
कॉक्रिट रस्ता ब नाली बांधणे 
कि.मी.०/२०० ते ०/३०० (भाग- 
3) 
७ रामगड येथे १२ मारुतीस सिमेंट ८७.५० ५.७५ 
कॉक्रिट रस्ता ब नाली बांधणे 
कि.मी.०/३०० ते ०/४०० 2.00 
(भाग-४) 
८ रामगड येथे १२ मारुतीस सिम 
कॉक्रिट रस्ता ब नाली बांधणे 
कि.मी.०/४०० ते ०/५०० Ree 
(भाग-५) 
९ रामगड येथे १२ मारुतीस सिमेंट 
कॉक्रिट रस्ता ब नाली बांधणे 
कि.मी.०/५०० ते ०/६०० see 
(भाग-६) 
१० रामगड येथे १२ मारुतीस सिमेंट 
कॉक्रिट रस्ता ब नाली बांधणे 
कि.मी.०/६०० ते ०/७०० see 
(भाग-७) 


११९ रामगड येथे १२ मारुतीस सिमे ३.०० 


२५.०० 


3.00 


3.00 


3.00 


पृष्ठ ४१ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


काँक्रिट रस्ता ब नाली बांधणे 
कि.मी.०/७०० ते ०/८०० 
(भाग-८) 


श्र 


रामगड येथे १२ मारुतीस सिमेंट 
कॉक्रिट रस्ता ब नाली बांधणे 
कि.मी.०/८०० ते ०/९०० 
(भाग-९) 


3.00 


१३ 


रामगड येथे १२ मारुतीस सिमे 
कॉक्रिट रस्ता ब नाली बांधणे 
कि.मी.०/९०० ते १/०० (भाग- 
Ro) 


3.00 


aw 


रामगड येथे १२ मारुतीस Fade 
कॉक्रिट रस्ता ब नाली बांधणे 
कि.मी १/०० ते Yoo (भाग- 
११) 


3,00 


१५ 


रामगड येथे १२ मारुतीस सिमेंट 
कॉक्रिट रस्ता ब नाली बांधणे 
कि.मी १/१०० ते १/२०० (भाग- 
१२) 


3.00 


एकूण 


88.00 


८७.५० 


५.७५ 


१२) 
उस्मानाबाद 


श्री गुरु रामचंद्र बोधले 
महाराज डिकसळ ता. 
कळब, जि. उस्मानाबाद 


बहुउद्देशीय सभागृह 


१६७.१६ 


पाणीपुरवठा अंतर्गत ब बाह्य 
११% 


१८.३८ 


कस्मिकता ४ % 


६.६८ 


GST १२% 


२०.०५ 


2\94 00 


१८.६२ 


एकूण 


२१२.२७ 


१२७५.०० 


१८.६२ 


१३) जालना 


श्री at जाईचा देव 
(जयदेववाडी) ता. भोकरदन 
येथील विकास कामे 


सिमेंट काँक्रोट रोड व पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे 


२००,०० 


संरक्षण शि बांधकाम 
करणे 


200,00 


आर. आओ. प्लांटसह 
पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था 
करणे 


१०.०० 


220,00 


१०२.५० 


एकूण 


२१५.०० 


220,00 


१०२.५० 


१४) जालना 


POT ता. जाफ्राबाद दत्त 
मंदिर येथील परिसर विकास 
कामे 


पृष्ठ ४१ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


१ दत्त मंदिर परिसर विकास 
\9 ष्‌ 00 
कामे 
२ पार्किंग शेड ब इतर विकास 
४०,०० 
कामे १२९.०० ३८.०० 
3 मंदिर परिसरात सांस्कृतिक Yess 
सभागृह बांधकाम 
शु संरक्षण भितीचे बांधकाम 40,00 
एकूण २०७५,.०० 228.00 २८.०० 
एकूण सन २०१७-१८, ३१९४.७६ १७९५८.६१९ ६९९.६९ 
सन २०२३- 
v 
अ.क्र./ an प्रशासकिय पुर्वी वितरीत कीक, 
जिल्हा मान्यता निधी करावयाचा 
रक्‍कम 
AA २०१८-१९ 
१) नाशिक ।प्र गंगासागर देवस्थान, 
टेहरे येथे सभामंडप, डं ठर 
कंपाऊड वॉल, ग्राउंड ७५.६६ ६८.२१ २३.७२५० 
लेव्हल, पेव्हर ब्लॉक 
२) नाशिक । श्री. सावता महाराज मंदिर, 
पाटणे सभामंडप, कंपाऊड 
> : XY २. RR 
बॉल, ग्राउंड लेव्हल, पेव्हर a TS = 
ब्लॉक 
३) नाशिक । नाशिक पश्‍चिम विधानसभा 
मतदार संघातील गोदावरी 
नदीवर गंगापूर 
धबधब्याजबळील पर्यटन 
विकास कामे 
निवास कक्ष, डायनिंग हॉल 
. eae i ह १४५.९० 
बांधकाम 
२ प्रवेशव्दार २०.०० 
३ संरक्षक भित ३०.९० 
डु पी.सी. रोड २.८० 
ष्‌ मंदिर परिसरात फ्लोरिंग २३.५७ 230,00 ३४.९७ 
र्न नंग व लॅडस्केपिंग ३.०० 
७ कस्मिकता ४ % ९.०४ 
श्र , एस. टी. १२% २७.९४ 
९ वद्युतीकरण ११ % १६.०४ 
१० पाणीपुरवठा ब स्वच्दता ५ ११.३० 


पृष्ठ ४१ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


% 
११ वास्तुविशारद सल्लागार प 
(३ % + १८% जी.एस.टी) १०.२५ 
३.५४ % 
एकूण २९९.९४ 230,00 ३४.९७ 
४) नाशिक | at रामलिंग महाराज समा 
स्थळ मंदिर देवस्थन रामपूर 
येथील विकास कामे 
g घुमट प्रकारचे अप्पेक्लेक्स ७१.०२ 
२ खोलीचे बांधकाम ५.०१ 
३ मंदिर परिसरात Geel 
ब्लॉक बसविणे os 
¥ स्त्री ब पुरुष शौचालय 
ब्लॉक बसविणे ग 
प कंपाऊड वॉल २०.८४ 
ि ५००००० लिटर ईं एस. आर v 
७ Isle रस्ता (Tremix) १७.१४ 
८ पार्कोग क्षेत्र ०.५४ 
९ उत्खनन एम २० 
आरसीसीसह घाट > 
१० साइट बाग माती बर पुरवठा 
0,04 
तसेच sieved 
११ मनीवर खोदकाम करणे १.३ १०६.७७ ४३.३९ 
१२ लहान ब मध्यम आकाराचे 
शोभेच्या / फुलांच्या रोप ०.०९ 
लावणे 
१२३ बहुतांश फुलांच्या झाडाला 
लावणी लावणे (उंची २ ०.१५ 
मीटर 
शड मनीवर उत्खनन करताना sot 
फुलाचा पट्टा तयार करणे न 
१५ ग्राउंड उत्खनन वि : 
किंवा सीमा तयार दहाच 
१६ एस.टी शुल्क १२% २३.५२ 
१७ वद्युतीकरण ११% 6.83 
१८ कस्मिकता ४ % ५.२२ 
१९ सेटेज चार्जेस १५ % २५.२४ 
एकूण १९३.५५ १०६.७७ ४३.३९ 
५) जळगाव | वरणगाव र 
नागेश्वर महादेव मंदिर 
परिसराचा बिकास 


पृष्ठ ४१ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


करणेबाबत. ता. भुसावळ 
१ सभामंडप ९० 
२ शौचालय ब्लॉक १२ 
३ बी. टी. अँप्रोच रोड ७५.०० 
डु पंतर्गत कॉंक्रोट रस्ता ७.१२ 
ष्‌ पेव्हींग ब्लॉक १०.८७ 
द संरक्षण भित ९ 
७ बागकाम १० 
८ विद्युत सर्वेक्षण २ : 
९ ग्राउंड डेव्हलपमेंट २ er SEY 
१० बोअर वेल आणि पंप हाऊस ष्‌ 
११ कंपाऊड वॉल ८.३ 
१२ गटर २.५ 
१३ स्लॅब ड्रेन ३ 
शड आकस्मिकता ४ % ९.४७ 
१५ विमा१% 2.36 
१६ WEST १२ % २८.४१ 
एकूण २७७.०२३ २५.०० १२१.०१५ 
६) नंदुरबार | शनेश्‍्वर मंदिर गाव 
शनिमांडळ ता.जि.नंदुरबार 
१ सभामंडप चे बांधकाम ९४.९९ 
२ शौचालय व स्नानगृह चे sees 
बांधकाम 
3 शनिमंदिर प्रवेश गेट चे some 
बांधकाम 
क १००.९३ ४४.९७ 
v शनिमंदिर आवारत 
कॉक्रोटीकरण व पेव्हर १९.९९ 
ब्लॉक बसविणे 
ष्‌ शनिमंदिर आवारात संरक्षण 
भिंत बांधणे ee 
एकूण १८९.९५ १००.९३ ४४.९७ 
७) जळगाव | पिंपळगाव (हरे) ता. पाचोरा 
जि. जळगाव येथील समर्थ 
गोंविद महाराज पुरातन मंदिर 
परिसर 
g पंतर्गत कॉँक्रोट रस्ता, गटार, ग 
: २५.०० 
पेव्हर ब्लॉक 
२ सभामंडप २९.४५ 
३ भक्तनिवास १००.०० २४७.७४५ ५३.८७ 
री प्रसाधनगृह २०.७९ 
ष्‌ कंपाऊड वॉल १५.४७ 
& रिटेनिंग बॉल १२.७४ 


पृष्ठ ४१ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


७ पाईप काजवे ४८.०० 
८ बोरवेल, विहीर ब वॉटर टॅक ०.०० 
९ Dismantling existing ३.०० 
structure 
20 s दिवे ७.०० 
११ कस्मिकता, [य 
आणि टेस्टींग चार्जस ४ % ey 
१२ पाणी पुरवठा व्यवस्था १० प 
re १७.०२ 
% 
१३ वद्युतीकरण ११ % २९.०८ 
aw विमा१% २.६४ 
१५ WHA. १२% ३१.७३ 
एकूण २३५५.४९ २४७.७४ण ५२.८७ 
८) जळगाव ।म ता. पाचोरा जि. 
जळगाव येथील माहेजी माता 
पुरातन मंदिर परिसराचा 
बिकास 
१ j रस्ते आणि पेव्हर 
ब्लॉक ५६.६७ 
२ सभामंडप १५८.९२ 
3 प्रसाधनगृह १४.७८ 
डु बाॉटर टॅक ९.५० 
ष्‌ Dismantling existing ee 
Structure 2 
2 सोलर लॅम्प टकून) वट ९५.१६ १५.०८ 
७ कस्मिकता, रॉयल्टीआणि 
टेस्टिंग चार्जेस ४ % १88१ 
८ पाणीपुरवठा व्यवस्था ८ % १३.८९ 
8 वद्युतीकरण चार्जस १९ % १९.१० 
१० TAHT 2 % २.४९ 
११ ,एस.टी. १२ % २९.९८ 
एकूण २३२५.२२ २९५.१६ १५.०८ 
९) कोल्हापूर | हुपरी नगरपरिषद हुपरी ता. 
हातकणंगले येथील विकास 
कामे 
g Ta तलाव सुशोभिकरण meee 
करणे 
२ कस्मिकता ५% ३.८९ १०.०० ४१.७७ 
३ WHT १२ % ९.३५ 
डु वास्तुविशारद फो ३ % २.३३ 
एकूण ९३.५४ १०.०० ४१.७७ 


पृष्ठ ४१ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


१०) कोल्हापूर | बामणी कागल येथील बाग 
बगीचा करणे (ऑक्सीजन 
पार्क) क्रिडागंण सुधारणा 
व गाळे बांधणे. 
१ कंपाऊड वॉल, ट्रॅकिंग म 
आणि प्लॅनिंग ia 
२ शॉप बिल्डींग आ.सी.स ढं sess 
फ्रेम्ड स्ट्रक्चरची इमारत २२.१४ open — 
बांधणे 
३ WS. टी. इमारत १२% ९.०९ 
एकूण ८४.८३ २८.९६६ २७.९३२ 
११) कोल्हापूर | किल्ले भुदरगड रस्त्याच्या 
घाटामध्ये संरक्षण भिंत 
बांधणे 
१ संरक्षण भिंत बांधणे ६०.३४ 
२ [यल्टी चार्जस ५.५७ ४६.८० 
3 WAL १२% ७२४ वी 
डु कस्मिकता ५ % ३.६५ 
एकूण ७६.८० ४६.८० १५.०० 
१२) कोल्हापूर | कोल्हापूर ह्यामर 
गडहिंग्लज तालुक्‍यातील 
कौलगे येथील परिसर 
विकास कामे 
१) नागुजी कांबळे यांच्या 
g घरापासून ते नदीपर्यंत 
जाणारा रिंगरोड  सस्ता ६६.३७ 
खडीकरण, डांबरीकरण व ६२.४८ ६.२५ 
मोरी बांधकाम करणे 
२ जी एसटी १२% ७.९६ 
३ एस क्यू एम १% ०.६६ 
एकूण ७४.९९ ६२.४८ ६.२५ 
२) नदी घाटवर Re वॉल 
g बांधणे व पेव्हींग ब्लॉक ६६.९५ : 
बसविणे. २५.०० वर 
२ जी एस टी १२% ८.०३ 
एकूण | ७४.९८ २५.०० २४.९९ 
१३) छत्रपती । फुलंब्री तालुक्‍यातील 
संभाजीनगर | विकास कामे 
१ रामेश्‍वर देवस्थान लोहगड 
नांद्रा ता. फुलंब्री,जि १.२९ ४.८० २.५९ 
औरंगाबाद येथे 


पृष्ठ ४१ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


सभामंडपाचे बांधकाम 
करणे 


सिध्देश्वर मंदिर, पाल, ता. 
फुलंब्री, जि. औरंगाबाद 
येथे सभामंडपाचे बांधकाम 
करणे 


४.८० 


2:५९ 


संतरामलाल बाबा 
गेंदाईस्मारक गणोरी, ता. 
फुलंब्री, जि.औरंगाबाद येथे 
सभामंडपाचे बांधकाम 
करणे 


४.८० 


२.५९ 


एकूण 


२९.९७ 


शड.४० 


७.७७ 


१४) जालना 


श्री क्षेत्र बाई माता 


संस्थानआन्वा, ता.भोकरदन 
येथील विकास कामे 


सिमेंट काँक्रोट रोड व पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे 


२००,०० 


मंदिर परिसर सुशोभिकरण 
करणे 


१००,०० 


आर. St  प्लांटसह 
पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था 
करणे 


१०.०० 


२७५.०० 


20,00 


एकूण 


२१५.०० 


२७५.०० 


20,00 


१५) जालना 


डावरगाव देवी ता. जाफ्राबाद 
येथील जगदंबा माता परिसर 
विकास कामे 


संरक्षण भित बांधकाम करणे 


७०.०० 


सिमेंट काँक्रोट रोड व पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे 


२००,०० 


जगदंबा माता परिसराचा 
विकास करणे 


७०,०७० 


आर. St  प्लांटसह 
पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था 
करणे 


24 00 


सांस्कृतिक सभागृह 
बांधकाम करणे 


७०.०० 


१२५.०० 


220,00 


एकूण 


२६५.०० 


१२५.०० 


220,00 


'एकूण सन २०१८-१९ 


२८९७.४९ 


१७३३.६५१९ 


५८२.३५७ 


पृष्ठ ४१ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


सन २०२३- 
अ.क्र./ an प्रशासकिय पुर्वी वितरीत sats sa 
जिल्हा शशि मान्यता निधी त 

करावयाची 

रक्‍कम 
Fk | २ 3 रॅ ष्‌ 
सन २०१९-२० 
वाक sl क्य 
कास कामे 
सातमाने नागेश्वर मंदिर : : 
: परिसरात गार्डन व सभामंडप id soe aes 
area (बु) येथे हनुमान 
२ मंदिर परिसरात पेव्हर ब्लॉक १०.०० ५.५० २.२५ 
ब बाकडे बसविणे 
टंगरी येथे राधाकृष्ण मंदिर as 
: परिसरात सभामंडप बांधणे या Se गी 
बाके येथे महंत बाबा a 
प देवमंदिर परिसरात सभामंडप हयर bag aa 
ष्‌ मोजे तळवाडे येथे हनुमान 
मंदिर परिसरात सभामंडप १०.०० ५.५० २.२५ 
बांधणे 
& कंक्राळे येथील मारुती मंदिर ल ता ane 
परिसरात सभामंडप न न । 
र. पौंदाणे मंदिर परिसरात पेव्हर का ds a 
ब्लॉक बसविणे । न न 
एकूण ८०.०० ४६.५० १६.७५ 
2 बागलाण (सटाणा) 
बाक तालुक्‍यातील कामे 
म पिंपळदर येथे 
१ श्रीराममंदिर परिसरात पर्यटन ४०.०० 
शेड बांधकाम 
र. ल. |. आहे र रेप 
ze येथे राम मंदिर 
3 परिसरात सभामंडप ३०.०० 
बांधकाम 
एकूण ८५.०० ४२.०० २१.५० 
5) बागलाण (सटाणा) 
तालुक्‍यातील कामे 
कंधाणे ता.बागलाण येथ 
१ महादेव मंदिर येथे बाहनतळ २५.०० ७.०० ९.०० 
बांधकाम करणे 


पृष्ठ ४१ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


३) धुळे | मोजे मचमाळ ता. साक्री, 
जि. धुळे येथील कामे 
१ सभामंडप ९.१९ 
२ जमिन सपाटीकरण आणि 
पेव्हींग ब्लॉक = 
३ रस्त्याचे काम ४२.१८ 
1 एस १८% (on Est 30,00 38.43 
2) १.६५ 
ष्‌ ,एस.टी. १८% (on Est त 
२ & 3) ; 
द कस्मिकता ४ % २.५० 
एकूण | ७३.०७ १०.०० ३१.५३ 
४ ) कोल्हापूर | काळम्माव धरणग्रस्त 
वसाहत ता. कागल जि. 
कोल्हापूर येथील रामलिंग हृ 
देवालय पर्यटन विकास तीर = as 
कामे- रामलिंग देवालय 
परिसरामध्ये दुकानगाळे 
५) छत्रप पैठण क्य पय 
संभाजीनगर | विकास कामे 
१ नागेश्वर महादेव मंदिर, 
गेवराई, बु.ता. पैठण येथे ४०.०० 
विविध कामे 
२ लक्ष्मीमाता मंदिर, कडेठाण 
Yo,oo 
बु.ता. पैठण य 
३ शाह सिकंदर बाबा दर्गा, ११०.०० ४५.०० 
रंजणगाव खुरी poe 
v at मंदिर, दाभरुळ 
ता.पैठण हती 
ष्‌ नाथ मंदिर पैठण ae 
विकास कामे र 
एकूण २००,०० 220,00 ४५.०० 
६) जालना ।म पेप्रो ता. घनसावं 
येथील महादेव मंदिर विकास 
कामे 
१ प्रवेशव्दार बांधकाम ४.९९ 
२ सिमेंट क्रॉक्रोट रस्ता १९.९९ ९,९९६ ९.९९ 
३ पेव्हरब्लांक बांधकाम ५.०० 
एकूण २९.९८ ९.९९६ ९.९९ 
सन २०१९-२० ७५१९.७१"५ २२५.४९६ १४७.१२ 


पृष्ठ ४१ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


सन २०२३- 
अ.क्र./ ma प्रशासकिय पुर्वी वितरीत हज क 
जिल्हा मान्यता निधी 
करावयाची 
रक्‍कम 
Fk | Q 3 v ष्‌ 
२०२१-२२ 
१) रायगड- । किहिम, ता. अलिबाग 
अलिबाग Construction of : 
compound = wall to ९.९८ ४.९९ 88 
R.Z.P. Primary School 
(old) 
२)रायगड । काशिद समुद्र किनारा परिसर 
सुशोभिकरण करणे, ता. ८०.०० २४.०० २८.०० 
मुरुड 
३) रायगड | fast येथील झोलाई माता 
मंदिर येथील विकास कामे, 
ता. महाड, जि. रायगड 
8 bil td बाल Ss ७५.०० २५.०० २५.०० 
२ संरक्षक भिंत बांधणे ३६.५० १०.०० १३.२५ 
3 घाट बांधणे २५.६० १०.०० ७.३० 
डु शोचालय बांधणे १९.७० १०.०० ४.८५ 
एकूण|  १५६.८० ५५.०० ५०.९० 
४) रायगड | रायगड जिल्हयातील विकास 
कामे 
१ मौजे थळ 2 मंदिर 
टेकडी परिसर सुधारणा व 
४ भिंत ७५. २२. २६. 
सुशोभिकरण, संरक्षक भिंत pet a“ ae 
बांधणे ता. अलिबाग 
५) रायगड | मोजे चाळमळा साई मंदिर 
परिसर सुधारणा व : 
सुशोभिकरण करणे, ता. es ae le 
अलिबाग 
६) रायगड- | उंबरखिंड येश Tala 
अलिबाग । समरभूमी विकास कामे, ता. ८२.४८ ७०.०० १६.२४ 
खालापूर, जि. रायगड 
७) पालघर | गोरक्षनाथ मठ कावळे ae 
विकास कामे 
१ शिव गोरक्षनाथ मठ, कावळे १०.०० ३.०० ३.५० 


पृष्ठ ४१ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


परिसरात संरक्षण भित 
बांधणे 


गोरक्षनाथ मठ कावळे येथे 
नदी किनारी पायय्यांचे 
बांधकाम करणे 


20,00 


3,00 


२.५० 


गोरक्षनाथ मठ कावळे येथे 
खुल्या जागेवर व रस्त्यावर 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे 


20,00 


3,00 


२.५० 


एकूण 


२०.०० 


१०.५० 


८) पालघर 


पालघर जिल्हय 


विकास कामे 


बोडी समुद्र वि घाट 
बांधणे (सु.पे. हायस्कुल) 
ता.डहाणू, जि.पालघर 


20,00 


बोर्डी गणपती विसर्जन घाट 
ब सुशोभिकरण करणे, ता. 
डहाणू, जि.पालघर 


20,00 


3,00 


बोडी हायस्कुल समुद्र 
किनारी सुशोभिकरण करणे, 
ता. डहाणू, जि.पालघर 


20,00 


3,00 


एकूण 


२०.०० 


१२.०० 


९.०० 


९) पालघर 


ता. मोखाडा जि. पालघर 
येथील विकास कामे 


मध्य वैतरणा पूल ते खोडाळा 
पर्यटन स्थळ TTR 
अपघाती ठिकाणी सुधारणा 
करणे ता. मोखाडा, जि. 
पालघर 


९९.९९ 


खोडाळा पर्यटन स्थळ येथे 
स्वागत कमानी बांधणे ता. 
मोखाडा, जि. पालघर 


९९.९४ 


खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 
कारेगाव रस्त्यावर अपघाती 
ठिकाणी रेलिंग करणे ता. 
मोखाडा, जि. पालघर 


७४.९४ 


220,00 


७७.४२ 


एकूण 


२७४.८७ 


220,00 


७७.४२ 


१०) पालघर 


मोखाडा क्य 


विकास कामे 


खोडाळा पर्यटन स्थळ 
अंतर्गत भैरवनाथ परिसर 
विकसित करणे 


७४.९९ 


खोडाळा पर्यटन स्थळ 


७४.९९ 


४५.०० 


८९.९८ 


पृष्ठ ४१ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


j तलाव परिसर 
सुशोभिकरण करणे 

खोडाळा पर्यटन स्थळ ते 

३ देवबांध रस्त्याची सुधारणा ७४.९९ 
करणे 


एकूण |  २२४.९७ ४५.०० ८९.९८ 


११) पालघर । मुरबे ये समुद्र 
किनाऱ्यावर wed तयार ८९.०० ३५.०० २७.०० 
करणे 


१२) पालघर | जव्हार तालुक्‍यातील विकास 
कामे 


१ हिरडपाडा धबधब्याकडे 
जाणाऱ्या रस्त्यावर २०.०० ८.८० ५.६० 
नामफलक बसविणे 


२ बतळी येथील परिसरात 
मोठ्या तलावाचे 
सुशोभिकरण करणे, पेव्हर १००.०० ४०.०० ३०.०० 
ब्लॉक व we 
काँक्रीटीकरण करणे. 


3 बतळी ae लहान 
तलावास घाट बांधणे व 
तलावातील गाळ खोली ५०.०० १८.०० १६.०० 
करणे तसेच सुशोभिकरण 
करणे 


एकूण १७०.०० ६६.८० ५१.६० 


१३) ठाणे | भिवं 

बज्रेश्‍वरी मंदिरास संरक्षक 
भिंत बांधणे, सुशोभिकरण 
करणे, ता. भिवंडी, जि. ठाणे 


१००,०० 20,00 Yo,00 


१४) नाशिक | शिरवाडे वणो, ता. निफाड 
faa. शिरवाडकर 
कुसुमाग्रज स्मारकाची 
अंतर्गत सुधारणा करणे 


२००,०० ४०,०७० ८०,०० 


१५) नाशिक | भैरवनाथ मंदिर देवस्थान 
मौजे शहा, ता. सिन्नर येथील ७२.१५ १५.०० २८.५७ 
विकास कामे 


१६) नाशिक | श्री क्षेत्र पिपळेश्वर महादेव 
मंदिर, सटाणा शहर, ता. 
बागलाण, जि. नाशिक येथे 
पर्यटक शेड बांधणे, 
पुजारीकरीता खोली 
बांधकाम करणे, मंदिरास 


240,00 ४५.०० ७२.५० 


पृष्ठ ४१ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


कमान बांधणे ब अनुषंगिक 
कामे 


१७) नाशिक 


मालेगाव महानगर पालिका 
हद्दीतील सर्वे क्र. ५६/९ 
मधील मोकळ्या जागेत 
महिलांसाठी उद्याना व 
जिमखाना बांधणे ता. 
मालेगांव 


१२५.०० 


२५.०० 


४५.०० 


१८) नाशिक 


नाशिक जिल्ह सिन्नर 
तालुक्‍यातील विविध 
ठिकाणी विकास कामे 


ब्राम्हणवाडे येथील खंडेराव 
मंदिर परिसर सुधारणा, 
सुशोभिकरण a 
अनुषंगीकरण करणे 


७०.०० 


24 00 


१७.५० 


भी येथील खंडेराव 
मंदिर येथे येथे परिसर 
सुधारणा सुशोभिकरण व 
अनुषंगिक कामे करणे 


७०.०० 


24 00 


१७.५० 


निमगाव येथील दत्तमंदिर 
येथे येथे परिसर सुधारणा 
सुशोभिकरण व अनुषंगिक 
कामे करणे 


Yo,oo 


१२.०० 


१४.०० 


एकूण 


१४०.०० 


४२.०० 


४९.०० 


१९) नाशिक 


नाशिक जिल्हय 


विकास कामे 


घारगड (गडगड) किल्ला ता. 
इगतपूरी येथील विकास 
कामे 


घारगड (गडगड) किल्ला 
येथे गावांतर्गत मोऱ्या बांधणे 
ता. इगतपूरी 


24 00 


घारगड (गडगड) किल्ला 
येथे गावांतर्गत घाट कटिंग 
करणे, ता. इगतपूरी 


१०.०० 


७.०० 


७.०० 


घारगड (गडगड) किल्ला 
येथे गावांतर्गत सस्ता 
काँक्रीटीकरण करणे, ता. 
इगतपूरी 


१०.०० 


७.०० 


७.०० 


घारगड (गडगड) किल्ला 
येथे गावांतर्गत स्त्री / पुरष 
शोचालय बांधणे, ता. 


१०.०० 


७.०० 


७.०० 


पृष्ठ ४१ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


पू 


एकूण ६०.०० 20,00 20,00 


२०) धुळे मळी अलालदरी येथे 
कन्हैयालाल महाराज मंदिर 
परिसराचा विकास करणे 


(सभामंडप, पथदिवे, २००.०० १००.०० ५०.०० 
पाण्याची व्यवस्था, 

निवासस्थान व स्वच्छतागृह 

इ. कामे) 


22) अहमदनगर जिल्हय 


अहमदनगर । विकास कामे 


g मौजे बेलपिंपळगाव ae 
लक्ष्मी माता देवी मंदिर समोर 
सभा मंडप बांधकाम करणे, 
ता. नेवासा 


७.०० २.०० २.५० 


२ मौजे भानसहिवरे ये 
कबीजंग गढी पोहोच रस्ता 
काँक्रोटीकरण करणे, ता. शोर ती न 
नेवासा 


3 मोजे भेंडा बु. ये 
दक्षिणमुखी हनुमान मंदिरास 
सभामंडप बांधकाम करणे. 
ता. नेवासा 


७.०० २.०० २.५० 


डु मोजे कुकाणा येथील न्यामत 
शहावली बाबा मंदिर समोर 
हायमॅक्‍्स बसविणे, ता. 
नेवासा 


४.८० २.०० १.४० 


GQ मौजे सोनई येथील जगदंबा 
देवी मंदिर परिसरात ss es ७ 
काँक्रोटीकरण करणे, ता. श्र व a 
नेवासा 


द मौजे कुकाणा येथील देवगाव 
रस्ता येथे मस्जिद समोर 
पेव्हींग ब्लॉक बसविणे व ५.०० २.०० १.५० 
पोहच रस्ता काँक्रोटीकरण 
करणे, ता. नेवासा 


७ मौजे बेलपिंपळगाव येथ 


सकलादी बाबा मंदिर 


रस्त्यावर(सुरेगाव रस्त्यावर) ४.०० २.०० १.०० 
सी.डी.बर्क करणे, ता. 
नेवासा 
८ मोजे शहापुर येथील हनुमान 
मंदिर परिसरात संरक्षण भिंत ६.०० २.०० २.०० 


बांधकाम करणे, ता. नेवासा 


पृष्ठ ४१ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


९ 


मौजे चांदा येथील श्री स्वाम 
समर्थ मंदिर परिसरात 
सभामंडप बांधकाम करणे. 
ता. नेवासा 


११.९० 


20 


मौजे. घोडेगाव येथ 
जगदंबा देवी मंदिर पोहोच 
रस्ता (मिरी रस्त्यापासुन) 
कॉक्रोटीकरण करणे. ता. 
नेवासा 


20,00 


६.०० 


\9,00 


११ 


मोजे कुकाणा येथील जेडर 
Saat रस्ता येथे बाबीर बाबा 
मंदिर समोरे हायमॅक्‍्स 
बसविणे. ता. नेवासा 


3,00 


2,00 


2,00 


RR 


मोजे सलाबतपूर येथ 
महादेव मंदिर समोर 
सभामंडप बांधकाम करणे. 
ता. नेबासा 


८.५० 


3,00 


२.७५ 


१३ 


मोजे eat चिंचोरे येथील 
तुकाराम महाराज मंदिर 
परिसरात संरक्षक भिंत 
बांधकाम करणे.ता. नेवासा 


७.०० 


२.०० 


१.५० 


aw 


मोजे पुनतगाव येथील म 
मंदिर समोर सभामंडप 
बांधकाम करणे. ता. नेवासा 


८.५० 


3,00 


२.७५ 


१५ 


मोजे नागापूर येथील म 
मंदिर समोर सभामंडप 
बांधकाम करणे. ता. नेवासा 


२.५० 


१६ 


म मोरेचिंचोरे ये 
पोहीचा महादेव मंदिर 
परिसरात सभामंडप 
बांधकाम करणे व SAAT 
बसविणे. ता. नेवासा 


१६.०० 


rs 


१७ 


मौजे बेलपिंपळगाव ae 
रोकडेश्वर मारुती मंदिर 
परिसरात संरक्षक भिंत 
बांधकाम करणे व 
मार्गावरील सी St वर्क करणे 
ता. नेवासा 


७.२० 


२.१६ 


TAR 


xc 


मौजे उस्थळ दुमाला येर 
बारा इमाम मंदिर समोर 
सभामंडप बांधकाम करणे. 
ता. नेवासा 


\9,00 


२.४५ 


१९ 


मोजे वरखेड येथील हनुमान 
मंदिर समोर संरक्षक भिंत 
बांधकाम करणे. ता. नेवासा 


१.२० 


पृष्ठ ४१ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


२० मौजे फत्तेपूर येथील दक्षिण 
मुखी हनुमान मंदिर समोर 
सभामंडप बांधकाम करणे. 
ता. नेबासा 


७.०० २.१० २.४५ 


२१ मोजे सुरेशनगर ये 
हनुमान मंदिर समोर 
सभामंडप बांधकाम करणे. 
ता. नेवासा 


७.०० २.१० RG 


२२ 2 लोहोगाव ये 
मारुती मंदिर परिसरात 
सभामंडप बांधकाम करणे ब १३.२० ३.९६ ४.६२ 
हायमॅक्‍्स बसविणे. ता. 
नेवासा 


२३ मोजे बकुपिंपळगाव ये 
हनुमान मंदिर समोर 
सभामंडप बांधकाम करणे व १३.२० ३.९६ ४.६२ 
संरक्षक भिंत बांधकाम 
करणे. ता. नेवासा 


२४ मौजे भानसहिवरे ae 


अहमदनगर । श्रोराम मंदिर समोर 


सुशोभिकरण करणे ता. र श्व र 
नेवासा 
२५ मौजे देडगाव येथील म 
अहमदनगर | मंदिर समोर सुशोभिकरण ६.०० ॥ ३.०० 
करणे. ता. नेवासा 
२६ मोजे कुकाणा येथील जेउर 
अहमदनगर | हैबती रस्ता येथे महादेव 
२.०० a ,00 2,00 


मंदिर समोर सुशोभिकरण 
करणे ता. नेवासा 


२७ मौजे राजेगाव येथील महादेव 
अहमदनगर | मंदिर समोर सुशोभिकरण ३.०० वा .०० १.५० 
करणे. ता. नेवासा 


२८ म प aE 


अहमदनगर | गावठाण मंदिरास 
सुशोभिकरण करणे. ता. त? श्व टे 
नेवासा 
२९ मौजे Wat हैबती येथ 
अहमदनगर | asx देवी मंदिर समोर 
१.५० पि १.५० 


सुशोभिकरण करणे. ता. 
नेवासा 


३० मोजे सोनई येथील 
अहमदनगर | हनुमानवाडी येथे गणपती 
मंदिर परिसरात सभामंडप ८.५० ८ ४.२५ 
बांधकाम करणे व 
सुशोभिकरण करणे. ता. 


पृष्ठ ४१ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


नेवासा 
32 म [तरव येश 
अहमदनगर | बिरोबा मंदिर समोर 
१.८० १.८० 
सुशोभिकरण करणे व 
हायमॅक्‍्स बसविणे. ता. नेवासा 
३२ मोजे म्हसले येथील सप्तश्रृं 
अहमदनगर | मंदिरास सुशोभिकरण करणे. ३.०० poe १.५० 
ता. नेबासा 
३३ मौजे देवसडे येथील म 
अहमदनगर | मंदिर, शनी मंदिर समोर 
सुशोभिकरण करणे. ता. ie a oe 
नेवासा 
3x मौजे खामगाव नं.१ a 
अहमदनगर | भवानी देवी मंदिर समोर 
सुशोभिकरण करणे. ता. a a ad 
नेवासा 
३५अहमदनग | मोजे बाकडी येथील खंडोबा 
र मंदिर समोर सुशोभिकरण ६.७० वा 3.34 
करणे. ता. नेवासा 
३६ मौजे पिंप्री १ aE 
अहमदनगर | मारुती मंदिर समोर 
7 fh ७.०० ल २.५० 
सभामंडप बांधकाम करणे. 
ता. नेवासा 
३७ मोजे गेवराई येथील महादेव 
अहमदनगर | मंदिर समोर सुशोभिकरण ३.०० a १.५० 
करणे. ता. नेवासा 
३८ मोजे Wea येथील 
अहमदनगर | कानिफनाथ मंदिर समोर 
सुशोभिकरण करणे. ता. al 
नेवासा 
३९ मौजे रांजणगाव ae 
अहमदनगर | तुळजाभवानीमाता मंदिर : 
परिसरात सुशोभिकरण ae a ae 
करणे. ता. नेवासा 
Yo मौजे हंडीनिमगाव येथे 
अहमदनगर | हनुमान मंदिरासमोर 
१.०० श्व १.०० 
सुशोभिकरण करणे. ता. 
नेवासा 
एकूण (२१) (१ ते ४०) २७१.०० ६५.५८ १०१.६२ 
Quis । धुळे ३ प 
कॉलनी वलवाडी, देवपूर oe १० त 


येथे विठ्ठल रुखमाई मंदिर 
सुशोभिकरण करणे 


पृष्ठ ४१ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


२३) जळगाव 


कानळदा ता. जळगाव 
येथील प्राचीन ब ऐतिहासिक 
पूरातन महर्षि कण्व मंदिर व 
आश्रम परिसर विकास कामे 


४९८.०० 


४११.०० ४६.५० 


२४) जळगाव 


रामेश्वर महादेव मंदिर, 
पळसोद ता. जि.जळगाव 
येथील परिसर विकास कामे 


४९५.०० 


४१९७.१५ ३८.९२ 


२५) जळगाव 


तरसोद येथे श्री क्षेत्र 
गणपती मंदिर पर्यटन 
स्थळांचा विकास करणे 


४८९,०० 


३५६.७५ ६६.१२ 


२६) जळगाव 


मौजे नशिराबाद येथील 2 
झिपरु महाराज समाधी मंदिर 
देवस्थान परिसर बिकासाचा 
प्रस्ताव ( २.१३ कोटी) 


२१४.०० 


१७६.७५ १८.६२ 


२७) जळगाव 


ममुराबाद, ता. जि. जळगाव 
येथील पुरातन खंडेराव मंदिर 
देवस्थान पर्यटन विकास 
कामे करणे 


300,00 


६०.०० १२०,०० 


२८) जळगाव 


कृष्णसागर (बहुळा प्रकल्प), 
ता. पाचोरा, जि. जळगाव 
येथील पर्यटन विकास कामे 


Work Portion 
(Construction of 
retaining wall, Service 
Road, Ghat, Land, 
Levelling, Gazebos, 
Pathway, Fixing 
Foutain, Gardening, 
Cafeteria, Toilet block ) 


329.419 


Add for GST 82% 


४६.५० 


Add Electrification 
Charges 88% 


४२.६२ 


Add Consultancy 
Charges 2% 


७.७५ 


Add Contingencies ४% 


१५.५० 


200,00 


288.89 


एकूण 


४९९.९५ 


200,00 


288.89 


२९) नंदुरबार 


अक्कलकुवा व BHM 
तालुक्‍यातील विविध पर्यटन 
विकास कामे 


डाब देव येथे भक्‍त 
निवास बांधणे 


७०,००० 


20,00 24 00 


sa देवगोई येथे घाटाचे 


७०,०७० 


20,00 24 00 


पृष्ठ ४१ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


बांधकाम करणे 


डाब देवगोई येथे पायऱ्या 
बांधकाम करणे 


७०.०० 


20,00 


24 00 


एकूण 


240,00 


६०.०० 


४५.०० 


30) पुणे 


ता. मावळ, जिल्हा पुणे 
येथील विकास कामे 


भुशी डॅमकडे जाणारा रस्ता 
कॉक्रोटीकरण करणे. 


७०.०० 


१५.०० 


१७.५० 


भुशी डॅम येथे पर्यटकांसाठी 
अत्यावश्यक (स्वच्छता गृह, 
पिण्याचे पाणी, पार्काग) सेवा 
पुरविणे 


२०.०० 


20,00 


20,00 


लोणावळा, ता. मावळ, जि. 
पुणे येथील मुख्य चौकातील 
शिवाजी महाराज पुतळा 
परिसर सुशोभिकरण करणे 


२०.०० 


20,00 


20,00 


शवाजी पार्क लोणावळा 
येथील रायवूड गार्डन समोर 
सुशोभिकरण करणे, ता. 
मावळ 


७०,०७० 


24 00 


१७.५० 


वाघजाई मंदिर ते जूना 
खंडाळा स्ट्रीट लाईट 
बसविणे व मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे 


240,00 


४५.०० 


५२.५० 


वडगाव मावळ ये 
पोटोबा मंदिर a तलाव 
परिसर सुशोभिकरण करणे 


200,00 


30,00 


२५.०० 


एकूण 


४१०,०० 


१२५.०० 


१४२.५० 


32) पुणे 


मो.भाजे लेणी, ता.मावळ, 
जि. पुणे येथील विकास कामे 


मळवली ते मोजे भाजे लेण 
पर्यटंत पर्यटकांसाठी फुटपाथ 
बांधणे 


२४९.९९ 


७५.०० 


८७.०० 


मौजे भाजे लेणी येथे 
पर्यटकांसाठी सुलभ 
शोचालय व UAT व्यवस्था 
करणे 


२४९.१९ 


७५.०० 


८७.०९५ 


एकूण 


४९९.१८ 


240,00 


१७४.५९ 


32) पुणे 


किल्ले शिवनेरी पायथ्याश 
ara येथे अंतर्गत fade 
कॉक्रोट रस्ता बांधकाम 
करणे”. 


२४९.१९ 


७५.०० 


८७.०९ 


पृष्ठ ४१ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


33) पुणे 


आंबेगाव क्य 
पर्यटन निवास इमारतीकरीता 
संरक्षक भिंत व अंतर्गत रस्ते 
कामांबाबत 


५८.७१ 


२०.०० 


१४.३५ 


३४) सातारा 


पांचगणी गिरीस्थान 
नगरपरिषद हद्दीतील 
टेबललॅन्ड येथील विविध 


विकास कामे 

नगरपरिषद ती 
टेबललॅन्ड येथे सार्वजनिक 
शौचालय विकसित करणे. 


४८.०० 


२०.०० 


९.०० 


नगरपरिषद ती 
टेबललॅन्ड येथे वाहनतळ 
परिसर विकसित करणे 


११३.०० 


२०.०० 


४१.५० 


नगरपरिषद ती 
टेबललॅन्ड येथे इंटरप्रिटीशन 
सेंटर विकसित करणे. 


६५.०० 


२०.०० 


१७.५० 


एकूण 


२२६.०० 


९०,०० 


६८.०० 


३५) सातारा 


ब वर्ग पर्यटनस्थळ पांचगण 
गिरीस्थान नगरपरिषद 
हद्दीतील पारशी पॉईंट 
विकसित करणे 


विविग ग (viewing 
Gallery) विकसित करणे 


२००,०० 


७५.०० 


६२.५० 


एकूण 


२००,०० 


७५.०० 


६२.५० 


२३६) कोल्हापूर 


पन्हाळागड ता. पन्हाळा येथे 
लाईट शो उभारणे 


Yoo,0o0 


200,00 


240,00 


२७) 
कोल्हापूर 


पन्हाळागड ता. पन्हाळा येथे 
साऊंड शो उभारणे 


Yoo,00 


200,00 


240,00 


३८) 
कोल्हापूर 


पन्हाळागड ता. पन्हाळा 
लेजर शो उभारणे ब इतर 
अनुषंगिक कामे 


Yoo,00 


200,00 


240,00 


२९) कोल्हापूर 


पुरुपली ता. कागल, जि. 
कोल्हापूर येथील तलाव व 
महादेव मंदिर 


गाव तलाव परिसरात पेव्हि 
ब्लाक बसविणे 


९४.२६ 


मंदिर परिसर सुशोभिकरण 
करणे 


७०.०० 


गाव तलाव परिसरात 


९९.८२ 


१२०.८८६ 


१०४.५८ 


पृष्ठ ४१ पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


रिटेनिंग बॉलचे बांधकाम 
करणे 


गाव तलाव स्वागत कमान 
करणे 


१०.९९ 


महादेव मंदिर परिसराला 
जोडणारे रस्ते करणे 


२४.९९ 


महादेव मंदिर परिसरात 
सांस्कृतिक हॉल बांधणे 


२४.९९ 


महादेव मंदिर परिसरात 
राऊंड गटर करणे 


२५.०० 


एकूण 


330,08 


१२०.८८६ 


१०४.५८ 


मौजे कागल , ता. कागल 
येथील ग्राम दैवत fast 
रखुमाई मंदिर परिसर 
विकास कामे 


पेव्होंग ब्लॉक 


६.९९ 


रस्ते सुधारणा करणे 


८.९९ 


१३.२४ 


१.२७ 


एकूण 


१५.९८ 


१३.२४ 


१.२७ 


पट्टणकोडोली, 


ता.हातकणकंगले, जिल्हा 
कोल्हापूर येथील विविध 
विकास कामे. 


पट्टणव aE 9 
विठ्ठल बिरदेव मंदिर देवालय 
परिसरात संरक्षक भिंत 
बांधणे 


४९.९९ 


पट्टणव ये 9 
विठ्ठल बिरदेव मंदिर देवालय 
प्रसाद मंडप सुधारणा करणे 


४९.९९ 


पट्टणव aE 9 
विठ्ठल बिरदेव मंदिर देवालय 
पार्किंग मार्ग ब बाहनतळास 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे 


४९.९९ 


पट्टणव येथील श्री दत्त 
मंदिर देवालय परिसरात 
प्रसाद मंडप बांधणे व श्री 
कल्लेश्वर मंदिर परिसरात 
वाहनतळ व परिसर सुधारणा 
करणे 


४९.९९ 


१४७.९७६ 


२५.९९ 


एकूण 


१९९.९६ 


१४७.९७६ 


२५.९९ 


४२) वाशिम 


मौजे आसोला, ता. जि. 
वाशिम सोमनाथ महाराज 


20,00 


3,00 


२.५० 


पृष्ठ ४१ पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


येथ आवार faa 
बांधकाम करणे 


४३) वाशिम | मोजे कोडाळा झामरे, ता. 
वाशीम येथे डोमशेड, पेव्हर 
ब्लॉकचे बांधकाम, भक्‍त ८०.०० २४.०० २८.०० 
निवास व स्वागत कमान 
बाधकाम करणे 


४४) वाशिम । मोजे धुमका , ता.जि. 
वाशिम येथे काकडशहा 
बाबा संस्थान येथे डोमशेड, ५०.०० १५.०० १७.५० 
पेव्हर ब्लॉक भक्‍त निवास 
बांधकाम करणे. 


४५) वाशिम । म कळोीपे 
ता.जि.बाशिम येथे स्वागत ५०.०० १५.०० १७.५० 
कमान बांधकाम करणे 


४६) वाशिम | मोजे देगाव, ता.जि. वाशिम 
येथे सेबालाल महाराज 
संस्थान स्वागत कमान 
बांधकाम करणे 


20,00 ६.०० ७.०० 


४७) अकोला | अकोला a 
सोपीनाथ महाराज व श्री. 
रामचंद्र संस्थान येथील 
विविध विकास कामे 


१ पोपीनाथ महाराज संस्थान, 
दिग्रस बु. ता. पातूर येथे 
भक्त निवास व २००.०० ७०.०० ७५.०० 
स्वच्छतागृहाचे बांधकाम 
करणे 


२ परमहंस श्री. रामचंद्र संस्थान 
वबझेगाव ता. बाळापूर येथे 
भक्‍त निवास व स्वच्छतागृह 
बांधकाम करणे 


२००,०० 4o,00 \94,00 


एकूण ४००,०० १००,०० 240,00 


४८) भंडारा | ता. तुमसर, जिल्हा भंडारा 
येथील गायमुख व चांदपुर 
येथील (२२) कामांचा 
विकास करण्याबाबत 


२२७५.०० ८१.०० ७२.०० 


४९) छत्रपती | मोजे शिऊर,ता. वैजाप्र येथे 
संभाजीनगर | संत शिवाई मातामंदिर 
सामाजिक सभागृह बांधकाम 
व सुशोभिकरण करणे 


२५.०० ८.०० ८.५० 


पृष्ठ ४१ पैकी ३० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


७५०) छत्रप 


संभाजीनगर 


मोजे नांदगाव, ता. वैजापूर, 
जि. औरंगाबाद येथे 
गुलाबगिरी महाराज आश्रम 
परिसरात भक्‍त निवास 
बांधकाम करणे व 
सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


८.५० 


५१) छत्रप 


संभाजीनगर 


मोजे नागमठाण, ता. वैजापूर, 
जि. औरंगाबाद येथे नागेश्‍वर 
मंदिर परिसरात स्ट्रोल 
पत्र्यामध्ये शेड बांधकाम व 
सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


८.५० 


५२) छत्रप 


संभाजीनगर 


म्हैसमाळ (रत्नपुर), ता. 
खुलताबाद, जि. औरंगाबाद 
येथे बालाजी मंदिराकडे 
जाणारा रस्ता ०/०० ते ३/०० 
रस्त्याचे बांधकाम करणे 


300,00 


884,00 


५२.५० 


५३) छत्रप 


संभाजीनगर 


म लासूरगाव, ता. 
वैजापूर, जि. औरंगाबाद येथे 
देविदाक्षायणीच मंदिर 
परिसरात Slt पप्र्यामध्ये 
शेड बांधकाम करणे 


२५.०० 


८.५० 


GX) छत्रप 


संभाजीनगर 


मोजे घोडेगाव, ता. गंगापूर, 
जि. औरंगाबाद येथे शणैश्‍्वर 
महाराज मंदिर परिसरात 
पेव्हह ब्लॉक बसविणे वब 
सिर्मेट कॉक्रोट रस्ता तयार 
करणे 


२५.०० 


८.०० 


८.५० 


७५) छत्रप 


संभाजीनगर 


मौजे साकेगाव, ता. वैजापृ 
येथे श्रीकृष्ण मंदिर परिसरात 
भक्‍त निवास बांधकाम करणे 


२५.०० 


८.५० 


५६) छत्रप 


संभाजीनगर 


म ean | a 
मंदिराच्या मागील बाजूस 
असलेल्या वेळगंगा नदीवर 
घाट बांधकाम करणे 


20,00 


७.०० 


२.५० 


७७) छत्रप 


संभाजीनगर 


म SaaS aa 
भाविकांच्या वाहनांसाठी 
वाहनतळ तयार करणे 


20,00 


२.५० 


७८) छत्रप 


संभाजीनगर 


मौजे म्हेसमाळ येथे येणाऱ्या 
भाविकांसाठी स्वयंपाक 
घराचे शेड बांधकाम करणे 


20,00 


७.०० 


२.५० 


५९) छत्रप 


संभाजीनगर 


श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर मंदिर येथे 
भक्‍त निवास परिसरात पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे 


20,00 


७.०० 


२.५० 


पृष्ठ ४१ पैकी ३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


६०) छत्रपती | मौजे वेरुळ येथे ज्ञानेश्‍वर 

संभाजीनगर । महाराज मठ ते लक्ष्मी : 
विनायक मंदिरापर्यंत ere ae a 
सी.सी.रोड तयार करणे 

६१) छत्रपती | मोजे वेरुळ, ता. खुलताबाद 

संभाजीनगर । येथील भक्‍त निवास : 
परिसरात पेव्हर ब्लॉक cs ae oe 
बसविणे 

६२) छत्रपती । मोजे वेरुळ येथे वेरुळ 

संभाजीनगर । महामार्ग ते रामदास संपत ; 
पाटील यांच्या घरापर्यंत ee se oe 
सी.सी. रोड तयार करणे 

६३) छत्रपती । मौजे सुलिभंजन येथे दत्त 

संभाजीनगर | मंदिर परिसरात संरक्षण भिंत १०.०० ५.०० २.५० 
बांधकाम करणे 

६४) छत्रप ट्रीय महामार्ग क्र.२११ ते 

संभाजीनगर | सुलीभंजन रस्त्याची : 
सुधारणा करणे इजिमा १.३० को हिर oa oan 
कि.मी ०/०० ते ०/०० 

६५) छत्रपती | म सावखेड गंगा ता. 

संभाजीनगर | वैजापूर, जि. औरंगाबाद येथे 
चक्रधर स्वामी (महानुभाव) २५.०० ८.०० ८.५० 
मंदिर परिसरात भक्‍त निवास 
बांधकाम करणे 

६६) छत्रपती | मोजे हिंगोणी, ता. वैजापूर, 

संभाजीनगर । जि. औरंगाबाद येथे : 

मंदिर २५.०० ८.०० ८.५० 

महानुभाव मंदिर परिसरात 
भक्‍त निवास बांधकाम करणे 

६७) व् संत बाळुमामा तिर्थक्षेत्र 
अंबाजोगाई जि. बीड येथील ५००.०० १००.०० २००.०० 
विकास कामे 

चं घुंगराळा, ता.नायगाव ५०.०० र 

६८) नांदेड येथील पर्यटन विकास कामे आ र 

६९) नांदेड । मोजे. गोरठा श्री संतकव 
क nie lai ees 9266 १४.०० 
सिर्मेटीकरण करणे 

७०) नांदेड । मोज. नागठाणा सिध्देश्वर ५०.०० १५.०० १७.५० 


पृष्ठ ४१ पैकी ३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्थ्याचे 


सिर्मेटीकरण करणे 
७१) नांदेड । मोजे शिरुर, ता. उमरी जि. 
नांदेड येथील मेन रोड ते 
महादेव मंदिराकडे जाणाऱ्या ५०.०० १५.०० १७.५० 
रस्त्याचे मजबुतीकरण व 
डांबरीकरण करणे 
७२) नांदेड । मोजे इज्जतगांब, ता. उमरी, 
जि. नांदेड येथील मेन रोड ते 
महादेव मंदिराकडे जाणाऱ्या ५०.०० १५.०० १७.५० 
रस्त्याचे मजबुतीकरण व 
डांबरीकरणे करणे 
७३) हिं श्री अमृतेश्वर मंदिर, संस्थान 
अमरा, ता.जि. हिंगोली 
येथील पर्यटन विकास कामे 
१ मंदिर परिसरात पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे ९९.०० 
२ मंदिर परिसरात तारफिन्सी डं 
करणे २८.७ षण 
३ मंदिर परिसरात घाट sad ११४.९३ ३२.४६ 
मय डम २७.८२ 
बांधकाम करणे 
डू मंदिर परिस 
विद्युतीकरण : २४.२९ 
प्थदिवे,हायमास्ट बसविणे 
एकूण|  १७९.८६ ११४.९३ ३२.४६ 
७४) हिं श्री खंडोबा मंदिर देवस्थान 
गोळेगाव, ता. औंढा ना. 
१ पेव्हर ब्लॉक बसविणे ५०.०० 
२ सभामंडप बांधकाम करणे ५०.०० 
3 वद्युतीकरण करणे १५.०० ता eae 
v पर्थदेवे बसविणे १५.०० 
पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था 
१०.०० 
करणे 
एकूण R400 ५०.०० ४७.५० 
७५) हिं श्री ब मंदिर पुरजळ, 
ता. ओढा ना. 
: 200430) = ३५.०० ३२.५० 
२ सभागृह बांधकाम करणे ५०.०० 
एकूण 200,00 34,00 २२.५० 


पृष्ठ ४१ पैकी ३३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


७६) हिं कळम नगरपरिषद 
अंतर्गत स्व. बाळासाहेब 
ठाकरे उद्यान विकसित करणे 
१ फाऊटंन टॅंक १९.०० १९.०० ॥___0.00____| 
२ वॉटर फॉल १०.९३ १०.९३ ॥___0.00___| 
3 जॉगिंग ट्रंक ४६.९२ २०.०० १३.४६५ 
डु Teta | ७९.३६ ३५.०० २२.१८ 
THT]  १५६.२२ ८४.९३ ३५.६४ 
७७) जालना ।म माळी पिंपळगाव, 
ता.जि. जालना येथील श्री 
क्षेत्र श्री कृष्ण मंदिर परिसर 
विकास कामे 
१ a गृहाचे बांधकाम oe 
२ भक्‍त निवासाचे बांधकाम १४०.२०४ २६.०६ 
९८.३७ 
करणे 
३ किचन शेड बांधकाम करणे ५७.९९ 
एकूण|  १९२.३४ १४०.२०४ २६.०६ 
मौजे माळी पिंपळगाव, ता. 
जि. जालना येथील श्रीक्षेत्र 
७८) जालना | श्रीकृष्ण मंदिर ते वडीवाडी| ९९.९७ 28.88 ३९.९९ 
रस्त्यावर पुलासह 
डांबरीकरण करणे 
७९) जालना । भगवान सेवा आश्रम देव 
भूमी, ढगी, जि. जालना येथे ५३.६५ २०.०० १६.८२ 
भक्‍त निवास बांधकाम करणे 
८०) जालना | मोजे सोलगव्हाण ae 
सुर्यकांतेश्‍्वर महादेव मंदिर 
बिकास 
१ भक्‍त निवास बांधकाम करणे ३६.८३ 
२ स्वच्छतागृहाचे बांधकाम 
करणे (महिला व पुरुषांसाठी ३०.०० 
3 
3 भूमिगत नाली बांधकाम asa 
करणे 
डं ब सुशोभिकरण करणे ५८.९८ ६०.०० १२१.९३ 
ष्‌ सांस्कृतिक सभागृहाचे 
बांधकाम करो न ey 
& ae eet ब्लॉक wee 
७ घनकचरा व्यवस्थापन शेड 
a १३.४० 
ब साहित्य 


पृष्ठ ४१ पैकी ३४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


एकूण 203.08 &0,00 १२१.९२ 
८१)जालना | मो.चिचखेड, ता. अंबड, 
जि.जालना येथे खंडोबा 
मंदिर देवस्थान परिसरात 
खालील विकास कामे 
१ fate =o ile सस्ता 
बांधकाम करणे ea 
२ पेव्हह ब्लॉक बसविणे व 
गाडनिंग करणे इत्यादी a ey 
3 भूम नाली बांधकाम कक ता ane 
करणे ; 
¥ पांस्कृतीव सभागृहाचे 
बांधकाम करणे peo 
एकूण २०९.९५ ७०.०० ६९.९७ 
८२) रत्नागिरी श्रीक्षेत्र पावस ता. जि. 
रत्नागिरी येथील परिसर 
विकास कामे 
१ सुशोभिकरण व HHS bees 
बॉल बांधणे ; 
2 सुलभ शौचालय बांधणे 20,00 ae Meee 
3 घाट बांधणे २०.०० 
एकूण |  १००.०० ६२.५० १८.७५ 
८३) जालना । श्री क्षेत्र तुळजाभवानी मंदिर 
देवस्थान, राजाटाकळी , ता. 
घनसावंगी जि. जालना 
१ सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे ४९.९८ 
२ अंडरग्राऊंड नाली बांधकाम 
१९.७५ 
करणे 
3 सभागृह बांधकाम करणे ५४.९८ 
v पेव्हर ब्लॉक बसविणे १९.९४ ३९.०० ७८.७७ 
रि व TRI घाट 
बांधकाम करणे 23 
ष्‌ घनकचरा व्यवस्थापन शेड 
व साहित्य ११.९४ 
एकूण १९६.५५ २९.०० ७८.७७ 
एकूण सन २०२१-२२ १२६०८.६५ ४९९२.६७६ 3608.62 
सन 2023- 
अ.क्र./ कागि प्रशासकिय पुर्वी वितरीत pane bia 
जिल्हा oe मान्यता निधी त 
करावयाची 
रक्‍कम 


पृष्ठ ४१ पैकी ३५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


| ह: २ 3 v ष्‌ 
२०२२-२३ 
१) नाशिक | at क्षेत्र पिपळेश्‍बर महादेव 

मंदिर, सटाणा शहर, ता. 
बागलाण, जि. नाशिक येथे 
er ae Sees pans oe 
बांधकाम करणे, मंदिरास 
कमान बांधणे ब अनुषंगिक 
कामे 


२) जळगाव | रामेश्वर मंदिर पळसोद, 
ता.जि.जळगाव येथील 400,00 200,00 200,00 
विकास कामे 


३) जळगाव | गारखेडा ता. जामनेर (जुने 
शिंगायत शिवार) येथे वाघूर 
धरण बॅक वाटर परिसरात ४९८.०० १५०.०० १७४.०० 
व्हिला कॉटेजचे बांधकाम 
करणे 


४) जळगाव | गारखेडा, ता जामनेर (जुने 
लिंगायत शिवार) येथे वाघूर 
धरण बॅक वाटर परिसरात 
हाऊसबोट पुरविणे 


४९५.०० १५०.०० १७२.५० 


५) जळगाव | गारखेडा ता. जामनेर Ae 
ऐतिहासिक पुरातन श्रीराम 
मंदिर येथे पर्यटक निवारा ४८१.०० १४५.०० १६८.०० 
बांधकाम करणे, जि. 
जळगाव 


६) कोल्हापूर | मौजे बडगाव ता. कागल 
येथील श्री. भैरबनाथ मंदिर 
देवालय परिसरातील विकास 
कामे 

१ मौजे बडगाव ता. कागल 
येथील श्री. भैरबनाथ मंदिर 
देवालय परिसरात संरक्षण 
भिंत 

२ मौजे बडगाव ता. कागल १५४.४९ १२७.२५ 
येथील श्री. भैरबनाथ मंदिर 
देवालय परिसरात पालखी ७९.९९ 
मार्ग व पेव्हिंग ब्लॉक 
बसविणे 


९८.९९ 


पृष्ठ ४१ पैकी ३६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


३ 


मौजे बडगाव ता. कागल 
येथील श्री. भैरबनाथ मंदिर 
देवालय परिसरात बंदिस्त 
गटार बांधणे 


४९.९९ 


मौजे बडगाव ता. कागल 
येथील श्री. भैरबनाथ मंदिर 
देवालय परिसरात पार्किंग व 
वाहनतळ 


४९.९९ 


मौजे बडगाव ता. कागल 
येथील श्री. भैरबनाथ मंदिर 
देवालय परिसरात प्रदक्षिणा 
मार्ग ब पोहोच रस्ता करणे 


४९.९९ 


मौजे बडगाव ता. कागल 
येथील श्री. भैरबनाथ मंदिर 
देवालय परिसरात प्रसाद 
मंडप सुधारणा करणे 


२९.९९ 


मौजे वडगाव ता. कागल 
येथील श्री. भैरबनाथ मंदिर 
देवालय परिसरात खडी 
भैरीकडे जाणारा रस्ता करणे 


४९.९९ 


एकूण 


४०८.९९ 


१५४.४९ 


१२७.२५ 


७) कोल्हापूर 


कोल्हापूर य 
मेतगे, ता. कागल येथील 
बाळूमामा देवालय 
सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


cn ,00 


१२.५० 


८) छत्रप 


संभाजीनगर 


मोजे वेरुळ, ता. खुलताबाद 
येथील hears मठापासून 
ते पोस्ट ऑफिस पर्यंत पोच 
रस्ता तयार करणे 


१.९९ 


९) छत्रप 


संभाजीनगर 


मोजे वेरुळ, ता. खुलताबाद 
येथील अजमद पठाण यांच्या 
घरापासुन ते दौल मलिक 
दर्गाह पर्यंत पोच रस्ता तयार 
करणे 


१.९९ 


४.०० 


१०) छत्रप 


संभाजीनगर 


मोजे वेरूळ ता. खुलताबाद 
येथील एन.एच २११ ते 
भानदास पांडव यांच्या 
घरापर्यंत पोच रस्ता तयार 
करणे. 


१.९९ 


११) छत्रप 


संभाजीनगर 


मोजे बेरूळ, ता. खुलताबाद 
येथील लक्ष्मी विनायक मंदिर 
परिसर सुशोभिकर करणे. 


१.९९ 


पृष्ठ ४१ पैकी ३७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


१२) छत्रप 


संभाजीनगर 


मोजे बेरूळ, ता. खुलताबाद 
येथील कुंभार वाडा ते शेख 
किराणा दुकानासमोर पोच 
रस्ता तयार करणे 


१.९९ 


१३) जालना 


जालना जिल्ह्यातील मोजे 
गुरुपिंपरी, ता. घनसावंगी 
येथील विकास कामे 
करणेबाबत. 


बां सिमेंट नालीचे 
बांधकाम करणे 


20,00 


गावांतर्गत सिमेट नालीचे 
रस्ता बांधकाम करणे 


20,00 


सभागृहाचे बांधकाम करणे 


20,00 


गावांतर्गत नाली (भूमीगत) 
बांधकाम करणे 


20,00 


शौचालयाचे बांधकाम करणे 


७.०० 


९.०० 


१८.०० 


एकूण 


Woo 


९.०० 


१८.०० 


'एकूण सन २०२२-२३ 


२६५२.९० 


७६३. 


९४४.७५ 


महाराष्ट्र पर्यटन विकास 
महामंडळ 


रायगड 


रायगड किल्ला :- रायगड 
किल्ल्यांचे जतन,संवर्धन व 
परिसर विकास 


४००,०० 


२००,०० 


200,00 


'एकूण सर्व स्पिलओव 
सन २०१५-१६ ते सन 
२०२२-२३ A महाराष्ट्र 
पर्यटन विकास महामंडळ 


२३७६.२ 


१०५२१.५५५ 


६६२३.७२९ 


2. अटीव शार्ती :- 


१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 


2) 


दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेच्या शासन निर्णय, दिनांक ४ नोव्हेंबर, २०१० मधील अटी व 
शर्तीचे उल्लंघन झाल्याचे भविष्यात निदर्शनास आल्यास देण्यात आलेला संपूर्ण निधी 
व्याजासह वसूल करण्यात येईल. 


कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी 


यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 


मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च दिनांक ३१ मार्च, २०२४ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर 
कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. 


पृष्ठ ४१ पैकी ३८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


4) 


१०) 


कामाच्या ठिकाणी सदर काम प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेतून करण्यात आल्याचे 
फलक लावण्यात यावेत. 


ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 
अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. 
या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. 
६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी- 
१०.००/प्र.क्र.४६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 

योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


११) सदर कामांपैकी जी कामे देवस्थान/संस्थेच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत, अशा 


१२) 


कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक 
राहील. तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती संबंधित संस्थेने 
करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे 
बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे 
कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व 
तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा 
तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात 
यावी. 

सदर निधीतून होणाऱ्या खर्चातून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा- 
या खर्चाची मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पर्यटन संचालनालयास व 
शासनास न चुकता सादर करावीत. 


१३) या शासन निर्णयातील कामांना अवितरित निधीच्या ५०% च्या मर्यादेत निधी वितरित 


करण्यात येत असून जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित काम कोणत्याही अन्य योजनेतून / 
निधीतून पुर्ण करण्यात आले नाही याची खात्री करुनच निधीचे वितरण करावे. मंजूर 
असलेले काम कोणत्याही अन्य योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात आले असल्यास संबंधित 
कामास वितरित केलेला निधी शासनास परत करण्यात यावा व झालेल्या अनियमिततेबद्दल 
संबंधितांवर उचित कारवाई करण्यात यावी. 


१४) उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेला निधी संबंधित यंत्रणेला वितरित करण्यापूर्वी आतापर्यंत 


झालेल्या कामाची तपासणी करुन कामाच्या गुणवत्तेबाबत खात्री केल्यानंतरच निधी संबंधित 
यंत्रणेला वितरित करण्यात यावा. 


१५) कामाची गुणनियंत्रण यंत्रणेद्वारे प्रत्यक्ष तपासणी करुन कामाच्या गुणवत्तेबाबत व कामाच्या 


सद्यस्थितीबाबतचा प्रमाणित अहवाल (छायाचित्रांसह) १ महिन्याच्या आत पर्यटन 
संचालनालयामार्फत शासनास सादर करण्यात यावा. 


पृष्ठ ४१ पैकी ३९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


१६) निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेने पर्यटन 
संचालनालयामार्फत शासनास सादर करण्यात यावे. 
१७) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालीची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 

३. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२३-२४ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यळेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन 
केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी 
विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदाने" या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक 
पर्यटन विकास योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत 
करण्याकरीता महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाशी संबंधित कामांसाठी मुख्य लेखा अधिकारी, पर्यटन 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांना -आहरण व संवितरण अधिकारी* व सह संचालक, पर्यटन 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना -नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर 
निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, 
मुंबई येथे देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत करावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल 
शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. तसेच जिल्हास्तरीय कामांसाठी संबंधित सहायक जिल्हा 
नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना -आहरण व संवितरण अधिकारी" व संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांना -नियंत्रण अधिकारी* घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन 
संबंधितांना वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल पर्यटन संचालनालयास 
व शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 


४. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र..४०/अर्थ-३, 
दि.१२.०४.२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत असून सदर झासन परिपत्रकामधील प्रत्येक अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२४०२२०१११७४७४८२३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH VITHAL ROKADE 

S A N TO S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ca575 1 ffedbb0O5fdff34ab6ac1f8319d061483d7d35e20f744e2 
51360f7920a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


VITHAL ROKADE नामिका 
(संतोष वि. रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 
संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 
६. सर्व संबंधित जिल्हा नियोजन अधिकारी. 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ ४१ पैकी ४० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०९/प्र.क्र.४१३/ पर्यटन, 


७. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्राळय, मुंबई (यांना आदेशात 
नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रण अधिका-यांकडे निधी वितरीत करण्याच्या विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन 


पृष्ठ ४१ पैकी ४१ 


